RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक १३ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २४ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मार्च , २०२१ . 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१२१३ / २४१८ / ठाणे / प्र.क्र .२३१ / १६ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , ठाणे शहराची विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / ९ ७ / 
नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये मंजूर झाली असून , 

ती 
दिनांक २२ नोव्हेंबर , १ ९९९ पासून अंमलात आलेली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना , शासन नगरविकास 
विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२०३ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २००१ / नवि -१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १४ मे 
२००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) मुंबई 
महानगर प्रदेशातील परिवहन संबंधी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी एक सर्वकष परिवहन अभ्यास अहवाल तयार केला असून , सदर 
अहवालातील शिफारशींपैकी ऐरोली ते कटई नाका रस्ता ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त रस्ता ” असा करण्यात आला आहे ) प्रकल्प विकसित 
करण्यात यावा , ही शिफारस आहे . आणि सदर शिफारशीनुसार ऐरोली ते कटई नाका रस्ता मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये 
दर्शविण्यात यावा , ही विनंती उक्त प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांनी शासनास दिनांक २५ जुलै २०१३ च्या पत्रान्वये केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर ठाणे 
महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये उक्त रस्त्याची भागशः आखणी दर्शविणे आवश्यक आहे व या सार्वजनिक कारणाकरिता उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ कक ) ( क ) प्रमाणेची फेरबदलाची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित 
फेरबदल " असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील उप - कलम ( १ कक ) ( क ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास 
विभागाने क्र . टीपीएस -१२१३ / २४१८ / ठाणे / प्र.क्र .२३१ / १६ / नवि -१२ , दिनांक २ मे २०१७ अन्वये आम जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठीची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ , कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १८-२४ मे , २०१७ रोजी पृ . क्र . ८ व ९ वर प्रसिद्ध केली आहे 
आणि विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व ठाणे 
महानगरपालिकेचे म्हणणे विचारात घेऊन शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांची 
अधिकारी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे ) म्हणून नियुक्ती केली होती ; 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी 
सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप - कलम ( १ कक ) ( ग ) व त्याअनुषंगाने प्राप्त इतर सर्व अधिकारात शासन प्रस्तावित 
फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करीत आहे व त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ च्या अधिसूचनेतील 
फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

नोंद 
भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ऐरोली गावाची हद्द ते कटई नाका हा ४५ मी . ते ६५ मी . रुंदीचा रस्ता आवश्यक तेथे सेवा रस्त्यासह 
ठाणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये विकास योजना रस्ता म्हणून दर्शविण्यात येत आहे " . 

उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील अधिकाऱ्यांचे कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता 
सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील : 

( १ ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई . 
( २ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 
( ३ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , 

( ४ ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे ठाणे . 
३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


२ . 


नवी मुंबई . 


शाखा , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 10th March 2021 . 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1213 / 2418 / Thane / CR - 231 / 16 / UD - 12.- Whereas , the Revised Development Plan of 
the city of Thane ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) has been sanctioned 
by the Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS . 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October , 1999 ( hereinafter referred to as “ the 
said Notification ” ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the excluded 
part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1203 / 274 / CR - 28 / 2001 / 
UD - 12 , dated the 3rd April , 2003 and has come into force with effect from 14th May , 2003 ; 

And whereas , the Mumbai Metropolitan Region Development Authority ( hereinafter referred 
to as “ the said Authority ” ) , in order to develop the Transport Infrastructure Facilities in the 
Mumbai Metropolitan Region , has made a detailed study report regarding transportation and in 
the said report recomended to construct a road from Airoli to Katai Naka ( hereinafter referred to 
as “ the said road " ) and accordingly , the Metropolitan Commissioner of the said Authority has 
requested Government to incorporate the said road in the said Regional Plan , vide letter dated 
25th July 2013 ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that part of the allignment 
of said road should be incorporated in the said Development Plan of Thane Municipal Corporation 
and for this public purpose , recourse should be taken to the provisions contained in section 
37 ( 1AA ) ( a ) of the said Act , ( hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ) ; 

And whereas , the notice regarding the proposed modification was published under sub - section 
( 1AA ) ( a ) of section 37 of the said Act , inviting objections and / or suggestions from the general 
public vide Urban Development Department's Notice No. TPS - 1213 / 2418 / Thane / CR - 231 / 16 / UD 
12 , dated 2nd May 2017 which appeared in Maharashtra Government Gazette Part - 1 , Konkan 
Division dated 18-24 May , 2017 at page No. 8 & 9 and the Joint Director of Town Planning , Konkan 
Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai was appointed as an Officer ( hereinafter referred to as 

the said Officer ” ) to hear the objections and / or suggestions in respect of the proposed modification 
received within the stipulated period and the say of the Thane Municipal Corporation and submit 
his report to the Government ; 

And whereas , after considering the report submitted by the said Officer and consulting the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that it is 
necessary to accord sanction to the proposed modification with some changes ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) ( c ) of section 37 
of the said Act and all other powers enabling it in that behalf , the Government hereby accords 
sanction to the proposed modification with some changes and accordingly amends the said 
Notification dated 22nd November 1999 by adding the new entry after the last entry in the 
scheduled of modifications sanctioning the said Development Plan as follows : 


CG 


ENTRY 


“ The 45.00mt . to 65.00mt . wide DP road from Airoli Village boundary to Katai Naka with 
service road wherever necessary is incorporated in the sanctioned Development Plan of Thane , 
as shown on plan . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


2. A copy of the sanctioned modification is kept open for inspection by the general public in 
the offices of the following officers for the period of one month : 

( 1 ) The Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority , Bandra ( East ) , Mumbai . 

( 2 ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 
( 3 ) Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 

( 4 ) Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 
This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मार्च , २०२१ . 


अधिसूचना 


क्रमांक - टीपीएस -१२१३ / २४१८ / नवी मुंबई / प्र.क्र .२३१ / १६ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ११३ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन , नगरविकास , 
सार्वजनिक आरोग्य आणि गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्र . आरपीबी / ११७१ / १८१२४ / ११३ / IW , दिनांक २० मार्च , १ ९ ७१ , जी अधिसूचना 
क्र . ११७३ / आयआरपीसी , दिनांक १६ ऑगस्ट , १ ९ ७३ , अन्वये सुधारित झालेली आहे , त्यानुसार सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद विनिर्दिष्ट क्षेत्र नवी 
मुंबईच्या नवनगरासाठी अधिसूचनेद्वारे निर्देशित केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ चे पोट - कलम ( ३ क ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून नगर 
विकास , सार्वजनिक आरोग्य आणि गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्र . आरपीबी / ११७१ / १८१२४ / ११३ / IW , दिनांक २० मार्च १ ९ ७१ , जी 
अधिसूचना क्र . ११७३ / आयआरपीसी , दिनांक १६ ऑगस्ट १ ९ ७३ अन्वये सुधारित झालेली आहे , त्यामध्ये नवी मुंबईसाठी विनिर्दिष्ट असलेल्या 
क्षेत्रासाठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाची ( महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची आणि नियंत्रणाखाली असलेली कंपनी ) ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त महामंडळ ” असा केलेला आहे ) नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार नगरविकास व 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील अधिसूचना क्र . आरपीबी -११७५ / ६३५ / बीयुडी -५ , दिनांक १८ ऑगस्ट , १ ९ ७ ९ , अधिसूचना क्र . आरपीबी 
११७५ / ६३५ / बीयुडी -५ , दिनांक १८ जानेवारी , १ ९ ८० , अन्वये उक्त महामंडळाने नवी मुंबई नवनगरासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रासाठी 
सादर केलेल्या प्रारूप विकास योजनेस मंजुरी दिलेली असून ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा उल्लेख केलेला आहे ) सदर 
अधिसूचनेमध्ये नमूद असलेप्रमाणे ती दिनांक १ मार्च , १ ९ ८० पासून अंमलात आलेली आहे आणि कलम ३१ खालील तरतुदीनुसार त्यास “ अंतिम 
विकास योजना ” असे संबोधिण्यात आलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) मुंबई 
महानगर प्रदेशातील परिवहनसंबंधी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी एक सर्वंकष परिवहन अभ्यास अहवाल तयार केला असून , सदर 
अहवालातील शिफारशींपैकी ऐरोली ते कटई नाका रस्ता ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त रस्ता ” असा करण्यात आला आहे ) प्रकल्प विकसित 
करण्यात यावा , ही शिफारस आहे . आणि सदर शिफारशीनुसार ऐरोली ते कटई नाका रस्ता मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये 
दर्शविण्यात यावा , अशी विनंती उक्त प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांनी शासनास दिनांक २५ जुलै २०१३ च्या पत्रान्वये केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर नवी मुंबई 
नवनगराच्या विकास योजनेमध्ये उक्त रस्त्याची भागशः आखणी दर्शविणे आवश्यक आहे व या सार्वजनिक कारणाकरिता उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ कक ) ( क ) प्रमाणेची फेरबदलाची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित 
फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील उप - कलम ( १ कक ) ( क ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास 
विभागाने क्र . टीपीएस -१२१३ / २४१८ / नवी मुंबई / प्र.क्र .२३१ / १६ / नवि -१२ , दिनांक २ मे २०१७ अन्वये आम जनतेच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठीची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ , कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १८-२४ मे , २०१७ रोजी पृ . क्र . ६ ते ७ वर प्रसिद्ध केली आहे 
आणि विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व नवी मुंबई 
महानगरपालिका आणि सिडको प्राधिकरण यांचे म्हणणे विचारात घेऊन शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता सहसंचालक , नगररचना , कोकण 
विभाग , नवी मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे ) म्हणून नियुक्ती केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी 
सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप - कलम ( १ कक ) ( ग ) व त्याअनुषंगाने प्राप्त इतर सर्व अधिकारात शासन प्रस्तावित 
फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करीत आहे व त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १८ जानेवारी १ ९ ८० च्या अधिसूचनेतील 
फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


नोंद 


66 


भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ऐरोली ब्रीज ते ऐरोली गावाचे हद्दीपर्यंत ३०.०० मी . ते ५०.०० मी . रुंदीचा रस्ता नवी मुंबई नवनगराच्या 
मंजूर विकास योजनेमध्ये विकास योजना रस्ता म्हणून दर्शविण्यात येत आहे . 

२. उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील अधिकाऱ्यांचे कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता 
सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 

( १ ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई . 
( २ ) व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको , सिडको भवन , बेलापूर , नवी मुंबई . 
( ३ ) आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका , नवी मुंबई . 

( ४ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 
३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 10th March , 2021 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1213 / 2418 / Navi Mumbai / CR - 231 / 16 / UD - 12. – Whereas , the Government of 
Maharashtra in Urban Development , Public Health and Housing Department , in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 113 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification No. RPB 1171 / 18124 / 113 / 
IW , dated the 20th March , 1971 , as amended by Notification No.1173 / IRPC , dated the 16th August , 
1973 , designated the area specified therein as the site for a new town of Navi Mumbai ; 

Whereas the Government of Maharashtra Urban Development , Public Health and Housing 
Department , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3A ) of section 113 of the said Act , 
vide Notification No. RPB 1171 / 18124 / 113 / II - W , dated the 20th March , 1971 , and by Notification 
No. RPB 1173 - II RPC , dated the 16th August , 1973 , declared City and Industrial Development 
Corporation of Maharashtra Limited ( being a company owned and controlled by the Government 
of Maharashtra ) ( hereinafter referred to as “ the said Corporation " ) as the New Town Development 
Authority for the said area comprised in the site of Navi Mumbai as specified therein ; 

And whereas , the Government of Maharashtra in Urban Development and Public Health 
Department , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 31 of the said Act , 
vide Notification No. RPB 1175 / 635 / BUD - 5 , dated the 18th August , 1979 , read with Notification 
No. RPB 1175 / 635 / UD - 5 , dated the 18th January , 1980 , sanctioned the Draft Development Plan 
submitted by the said Corporation for the said area comprised in the site for the New Town of 
Navi Mumbai and such sanctioned Development Plan has come into effect on and from 1st March , 
1980 ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) as stated in the foregoing 
Notification and is called “ the Final Development Plan ” under section 31 of the said Act ; 

And whereas , the Mumbai Metropolitan Region Development Authority ( hereinafter referred 
to as “ the said Authority ” ) , in order to develop the Transport Infrastructure Facilities , has made 
a detailed study report regarding transportation and in the said report reccomended to construct 
a road from Airoli to Katai Naka ( hereinafter referred to as “ the said road " ) and hence the 
Metropolitan Commissioner , of the said Authority has requested to designate the said road on 
the said Regional Plan , to the Government vide letter dated 25th July 2013 ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that part of the alignment 
of the said road should be incorporated in the said Development Plan of Navi Mumbai Municipal 
Corporation and for this public purpose , recourse should be taken to the provisions contained in 
section 37 ( 1AA ) ( a ) of the said Act ( hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ) ; 

And whereas , the notice regarding the proposed modification was published under sub - section 
( 1AA ) ( a ) of section 37 of the said Act , inviting objections and / or suggestions from the general 
public vide Urban Development Department's Notice No. TPS 1213 / 2418 / Navi Mumbai / CR - 231 / 
16 / UD - 12 , dated 2nd May 2017 which appeared in Maharashtra Government Gazette Part - 1 , Konkan 
Division dated 18-24 May , 2017 at page No. 6 and 7 and the Joint Director of Town Planning , 
Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai was appointed as an Officer ( hereinafter referred 
to as “ the said Officer ” ) to hear the objections and / or suggestions in respect of the proposed 
modification received within the stipulated period and the say of the Thane Municipal Corporation 
and submit his report to the Government ; 

And Whereas , after considering the report submitted by the said Officer and consulting the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that it is 
necessary to accord sanction to the proposed modification with some changes ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) ( c ) of section 37 
of the said Act and all other powers enabling it in that behalf , the Government hereby accords 
sanction to the proposed modification with some changes and accordingly amends the said 
Notification dated 22nd November 1999 by adding the new entry after the last entry in the 


८ C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 
scheduled of modifications sanctioning the said Development Plan as follows : 

ENTRY 


The 30.00mt . to 50.00mt . wide DP road is incorporated from Airoli bridge to Airoli village 
boundary in the sanctioned Development Plan of Navi Mumbai New Town , as shown on plan . 

A copy of the sanctioned modification is kept open for inspection by the general public in the 
offices of the following officers for the period of one month : 

( 1 ) The Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development Authority , 
Bandra ( East ) , Mumbai . 

( 2 ) The Managing Director , CIDCO , CIDCO Bhavan , CBD Belapur , Navi Mumbai . 
( 3 ) The Commissioner , Navi Mumbai Municipal Corporation , Navi Mumbai . 
( 4 ) Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस उप आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक ठाआ / पशा / वाहतूक / ०१ / २०२१. – ठाणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीमध्ये असणाऱ्या शहरातील वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी व 
इतरांना गैरसोय व अडथळा होईल अशा पद्धतीने वाहने उभी करण्याच्या प्रवृत्तीस आळा बसावा व आम जनतेच्या सोयीसाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम सन १ ९ ५१ , कलम २२ अधिनियम कलम ३३ ( १ ) ( ब ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून टोचनकरिता आणलेली क्रेन 
ही शासकीय 

दरानुसार वापरण्यास क्रमांक ठाआ / पशा / वाहतूक / ३८१ / ८ / २०१० , दिनांक ४ मार्च २०१० अधिसूचनेनुसार परवानगी देण्यात आली 
होती व वाहने टोचन करण्याबाबतचे दरपत्रक निश्चित करण्यात आले होते . सदरची कारवाई खालील प्रकारे कसुरी करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर 
करण्यात येते . 
( अ ) कसुरी .- ( १ ) इतरांना गैरसोय वा अडथळा होईल अशा त - हेने वाहन उभे करणे 

( २ ) रस्त्यांच्या जंक्शनवर वाहन उभे करणे 
( ३ ) फूटपाथवर वाहन उभे करणे 
( ४ ) वाहतूक इलेक्ट्रिक सिग्नलजवळ किंवा पादचारी क्रॉसिंगजवळ वाहने उभे करणे 
( ५ ) मुख्य रस्त्यावर किंवा वाहने ये - जा करणाऱ्या रस्त्यावर वाहन उभे करणे 
( ६ ) पार्क केलेल्या वाहनासमोर किंवा वाहनांस अडथळा होईल अशा त - हेने वाहन उभे करणे 
( ७ ) डबल पार्किंग करणे 
( ८ ) बस स्टॉपजवळ , शाळा , हॉस्पिटल , प्रवेशद्वाराजवळ , घराच्या प्रवेशद्वाराजवळ , अग्निशमन दलाच्या गेटसमोर वाहन उभे 

करणे . 
( ९ ) रस्त्यांच्या विरुद्ध दिशेने वाहन उभे करणे 
( १० ) प्रतिबंधित क्षेत्रात वाहन उभे करणे 
( ११ ) रिक्षा , टॅक्सीजवळ किंवा जड वाहनतळाजवळ वाहन उभे करणे 
( १२ ) फूटपाथ ( कर्ब ) पासून २ फूटापेक्षा जास्त अंतर ठेवून वाहन उभे करणे 

( १३ ) स्टेशन , स्टॅण्ड व नो पार्किंग झोनमध्ये वाहन उभे करणे . 
वर नमूद कसूरदार यांची वाहने वर नमूद ठिकाणी उभी केल्यास मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ अन्वये कलम १२७ प्रमाणे त्यास खाजगी टोचन 
क्रेनद्वारे टोचन करून वाहतूक कार्यालयास पुढील कार्यवाहीकरिता जमा करण्यात येतात व त्यांना इतर दंडाव्यतिरिक्त टोचन चार्ज खालीलप्रमाणे 
भरावा लागत होता . संदर्भाधीन अधिसूचना ही १० वर्षांपूर्वीची असून त्यावेळी निश्चित केलेल्या दरामध्ये सद्यस्थितीत वाढ करणे आवश्यक असून 
सदर टोचन दरामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे : 


अ . क्र . 
( १ ) 


वाहनांचा प्रकार 

( २ ) 


पूर्वीचा टोचन दर 

( ३ ) 


नवीन टोचन दर 

( ४ ) 


१ 


२ 


दोन चाकी 
तीन चाकी ( ऑटो रिक्षा ) 

जीप 


रुपये १०० 
रुपये १०० 
रुपये २०० 


रुपये १७० + १८ % जीएसटी = रुपये २०० Rounded off 
रुपये १७० + १८ % जीएसटी = रुपये २०० Rounded off 
रुपये २५५ + १८ % जीएसटी = रुपये ३०० Rounded off 


३ 


कार , 


वर नमूद नवीन टोचन दर वाहतूक अधिसूचना निर्गमित केल्या तारखेपासून लागू होतील . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


ठाणे , 
दिनांक १२ जानेवारी २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


उप विभागीय अधिकारी , दापोली यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये 
कलम ११ ( १ ) . 

क्रमांक भूसंपादन / नवीन कायदा -२०१३ / अधिसूचना / बाणकोट / ६०३ / ३ / २०२१.- ज्याअर्थी , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश ' उक्त अधिसूचना ' असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त ४१ अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश ‘ उक्त जमीन ' असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त ' सार्वजनिक प्रयोजन ' असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ‘ उक्त नियम ' असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -१ 

जमिनीचे वर्णन 
एलएक्यू / एसआर / बाणकोट / ६०३ 

गाव मौजे बाणकोट , तालुका मंडणगड , जिल्हा रत्नागिरी 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
पो.हि.नं. 


स.नं. 


१ 


७१ 


१ 


० - ९५-०० 


२ 


७५ 


१ 


०-४१-०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


११ 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 
स.नं. 


पो.हि.नं. 


३ 


७ ९ 


१ 


४ 


७ ९ 


२ 


०-१२-५० 
०-०१-५० 
०-०१-५० 
०-०२-२० 


५ 


८० 


२ 


६ 


८० 


४ 


एकूण १-८३-७० 
रस्त्यापैकी ०-०३-५० 

बेरीज १-८७-२० 


एकूण बेरीज 


अनुसूची -२ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : - मौजे बाणकोट , ता.मंडणगड येथील रेवस रेड्डी प्र.रा.मा.क्र .४ रस्त्यावरील बाणकोट खाडीवर मोठा पूल 

बांधणे 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - बाणकोट खाडीवर मोठा बांधणे 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रकल्पामुळे दळणवळण वाढणार आहे . त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण 
भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF 
LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची -३ 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची संमती आहे . त्यामध्ये कोणतीही वस्ती 
अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्तापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत बाणकोट , ता . मंडणगड , येथील रेवस रेड्डी प्र.रा.मा.क्र .४ रस्त्यावरील बाणकोट खाडीवर मोठा पूल 
बांधणे योजनेच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २८ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे . भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमती 
असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाही . पुलाचे काम पूर्ण झाल्यावर दळणवळणाचे साधन उपलब्ध होईल . 
भविष्यकालीन फायदा वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे . 

अनुसूची -५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे कालमांडला ते बाणकोट अंतर कमी होणार आहे . त्यामुळे दळणवळण वाढणार त्याचबरोबर ग्रामीण भागात रोजगार 
निर्मिती होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकऱ्यांची संमती आहे . तसेच सदरच्या प्रकल्पामुळे कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक 
टीप . -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी , दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दापोली , 


शरद पवार , 
उप विभागीय अधिकारी , 
दापोली विभाग , दापोली . 


दिनांक १० मार्च २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-06 . — WHEREAS , I , consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I , 
Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub section ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . 
Act , XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 30th March , 2021 to 24-00 hours of 13th April , 
2021 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses of figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , playcards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 12 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphones , as well as 
publishing through media . 


Given under my hand & Seal this 23rd March , 2021 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.—WHEREAS , in exercise of powers , conferred under 
section 2 of the Epidemic Disease Act , 1897 , read with all other enabling provisions of the Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide notification No. 
DMU / 2020 / CR 92 / DisM - 1 , dated 17th March , 2021 to take certain emergency measures to prevent 
and contain the spread of COVID - 19 virus , to extend the Lockdown in the entire State of 
Maharashtra further till midnight of 31st March , 2021 ; 

2. WHEREAS , in the aforementioned notification , Government of Maharashtra directed 
that guidelines have been issued vide order dated 30th September 2020 and 14th October 2020 for 
containment of COVID - 19 in the state for the period upto 31st March , 2021 and issued revised 
guidelines by including certain activities from time to time vide above mentioned orders . 

3. THEREFORE , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w . the Commissioner of Police , Greater Mumbai's Order dated 23rd 
December 1959 u / s . 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
with a view to prevent danger to human life , health or safety , do hereby , promulgate an order 
under section 144 Cr.PC , in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai 
to maintain the Social Distancing Norms ( minimum of 6 feet of distance ) , use of face coverings and 
to observe the directions issued by The Government of Maharashtra vide Order No.DMU / 2020 / 
CR 92 / DisM - 1 , dated 30th September 2020 , No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 14th October 2020 , 
Order No.DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 29th October 2020 , Order No. DMU / 2020 / CR . 92 / 
DisM - 1 , dated 27th November 2020. Order No. DMU / 2020 / CR . 92 / DisM - 1 . dated 29th December , 
2020. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 29th January , 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 24th 
February , 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 15th March , 2021 and DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , 
dated 17th March 2021 regarding Easing of Restrictions and Phase - wise opening of Lockdown 
( MISSION BEGIN AGAIN ) and such other orders issued by the competent authorities in this 
behalf . The measures mentioned in order of 17th March , 2021 will remain in force till 31st March , 
2021 and all earlier orders shall be aligned with this order and shall remain in force upto 31st 
March , 2021 . 

4. The Zonal DCsP in emergent / special cases are empowered to grant exemption / permission . 

5 . This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 00-01 hours on 20th March , 2021 and ending at 24-00 hours on 
31st March , 2021 unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under Disaster Management Act , 2005 and with 
other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , or by affixing copies on 
the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP . 

Given under my hand and seal this on 20th day of the March , 2021 at Mumbai . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. C.P.XI ( 6 ) / Holi / ( 1 / 2021.- Whereas , Holi , Dhulivandan and Rang Panchami Festival is 
being celebrated from 27th March 2021 to 2nd April 2021 ; 

And Whereas , acts sprinkling coloured water indiscriminately and obscene utterances in 
public places are likely to lead to communal tension and breach of public peace ; 

And Whereas , I , consider it necessary for the preservation of public peace and public safety 
to prohibit certain acts mentioned hereunder . 

Now Therefore , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) . Brihan Mumbai 
in exercise of the power conferred upon me by clauses ( c ) , ( d ) and ( f ) of sub section ( 1 ) of section 
37 read with section 10 ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Bom . Act XXII of 1951 ) do , 
prohibit . 

( i ) The public utterances of obscene words or slogans , or singing of obscene songs . 

( ii ) The use of gestures or mimetic representations and the preparation , exhibition or 
dissemination of pictures , symbols , placards or any other objects or things which may offend the 
dignity , decency or morality . 

( iii ) The practice of spraying or throwing coloured water , dyes or powder on pedestrians . 

( iv ) Preparation and / or throwing of balloons filled with coloured or plain water or any 
liquid . 

I direct that this order shall be published in local daily newspapers , in official gazettes and 
by asfixing copies thereof at conspicuous public places and announcing the same through 
loudspeakers in Brihan Mumbai . 

This order will remain in force from 00-01 hours of 27th March 2021 to 24-00 hrs . of 2nd April 
2021 . 


Given under my hand and seal this 23rd March 2021 . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. C.P./XI ( 6 ) 144 / ( 02 ) /2021.—Whereas , due to the situation prevailing in the areas under 
the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is apprehended that subversive / anti 
social elements may seck hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach 
of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private / 
public property on that account . 

2. And whereas , it is necessary that some check should be put on landlords / tenants so that 
terrorist / anti - social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities , riots , 
affray etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same . 

3. Now , therefore , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police , Brihan Mumbai's Order dated the 23rd 
December 1959 m / s 10 sub section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) 
do hereby order that each landlord / owner / person of any house / property which falls under the 
jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let / sub - let / rent out any accommodation to 
any person , shall immediately furnish the particulars of the said tenant / tenants to the Senior 
Police Inspector of the Police station concerned . The persons dealing in property business , shall 
also inform in writing , to the Senior Police Inspector concerned , in whose jurisdiction the premises 
fall , about the particulars of the said tenants . 

4. If the person to whom the accommodation is let / sub - let / rented out is a Foreigner , then 
the owner and the Foreigner , shall furnish his Name , Nationality , Passport details i.e. Passport 
No. , Place and date of issue , validity , Visa details i.e. Visa No. , category , place and date of issue , 
validity , registration place and reason for stay in city to the concerned police station . 

5. This order shall come into force with effect from 28th March 2021 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 26th may 2021 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal this on 22nd day of the March , 2021 . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

उप विभागीय अधिकारी , अलिबाग , उप विभाग , अलिबाग यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

शुद्धीपत्रक 


वाचावे 


ऐवजी 
क्रमांक उविअ / कात -२ / भूसंपादन / चेंढरे / एसआर क्र . 

१ वाढीव क्षेत्र / २०१५ / २०२० 


क्रमांक उविअ / कात -२ / भूसंपादन / अलिबाग / एसआर क्र . 

८२/२०२० 


आणि 


अनुसूची - एक 
अलिबाग , ता . अलिबाग , जि . रायगड 


ऐवजी 


वाचावे 


गाव चेंढरे 


अलिबाग 


अनुक्रमांक भूमापन 

किंवा 
गट क्रमांक 


सिटी सर्व्ह 
क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 


स.नं. / हि.नं. / 

गट नंबर 


मालमत्ता 

आवश्यक जमिनीचे 
पत्रक / सिटीएस आदमासे क्षेत्र 

क्रमांक 


( चौ.मी. ) 


१ 


स.नं. 


१३५५ 


०-०३-० 


१ 


स.नं. 


१३५५ 


०-०३-० 


१०१/२ 


१०१/२ 


एकूण क्षेत्र 


०-०३-० 


एकूण क्षेत्र 


०-०३-० 


अलिबाग , 
दिनांक १७ मार्च २०२१ . 


डॉ . मैनाक घोष , 
परि . सहा . जिल्हाधिकारी ( भा.प्र.से. ) , 

तथा उप विभागीय अधिकारी , 
अलिबाग उप विभाग , अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , पालघर यांजकडून 
मुख्य प्रशासकीय इमारत , नवीन विक्रीकर कार्यालय इमारत , अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयासमोर , ता . पालघर , जिल्हा पालघर 

अधिसूचना 
क्रमांक सामान्य प्रशासन / कक्ष -१ / जि.प.निवडणुका / सदस्य पद रद्द / कावि -२३३ / २०२१.– मा.राज्य निवडणूक आयोग , यांचेकडील पत्र 
क्रमांक रानिआ / जिपपंस / २०१४ / प्र.क्र .२ ९ / का -७ , दिनांक १७ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ८ पंचायत 
समित्यांची सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान दिनांक ७ जानेवारी २०२० रोजी होऊन दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी मतमोजणी झाली असून 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ , असाधारण क्रमांक -६ अन्वये या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक सामान्य प्रशासन / जि.प.निवडणूक / 
निवडणूक विभाग / कावि -१ / २०२० , दिनांक १० जानेवारी २०२० अन्वये पालघर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेल्या 
उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली होती . तसेच सदर निवडणूक मा . सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात 
अव्हानीत रिट याचिका ( सिव्हिल ) क्रमांक ९ ८० / २०१ ९ व इतर या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन घेण्यात आली होती . 

तद्नंतर सदर प्रकरणी मा.सचिव , राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / जिपपंस -२०२१ / प्र.क्र .५ / का -७ , दिनांक ५ मार्च 
२०२१ अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२० च्या निवडणुकीबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका 
( सिव्हिल ) क्रमांक ९ ८० / २०१ ९ व इतर मधील दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये अंतिम निर्णय झाल्याने , नागरिकांच्या मागासवर्ग 
प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक रद्द करणेबाबत या कार्यालयास निर्देश दिले होते . त्याअनुषंगाने , पालघर जिल्हा परिषद 
निवडणूक २०१ ९ -२० मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या पालघर जिल्हा परिषदेच्या १५ व पालघर जिल्हापरिषदे अंतर्गत 
असणाऱ्या पंचायत समितीच्या १४ सदस्यांचे सदस्यत्व या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक सामान्य / जि.प.निवडणूक / WP- ९ ८० / २०१ ९ / १७३ , 
दिनांक ६ मार्च २०२१ अन्वये रद्द करण्यात आले आहे . 

त्याअनुषंगाने , या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना क्रमांक सामान्य प्रशासन / जि.प.निवडणूक / निवडणूक विभाग / कावि 
१/२०२० , दिनांक १० जानेवारी २०२० अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेले नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या खालील नमूद 
केल्याप्रमाणे अनुसूची -१ मधील पालघर जिल्हा परिषदेच्या १५ व पालघर जिल्हापरिषदे अंतर्गत असणाऱ्या पंचायत समितीच्या अनुसूची -२ मधील 
१४ सदस्यांचे नावे मा . आयोगाच्या दिनांक ५ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे व मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका 
( सिव्हिल ) क्रमांक ९ ८० / २०१ ९ व इतर मधील दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये रद्द झाल्यामुळे या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली अधिसूचना क्रमांक सामान्य / प्रशासन / जि.प.निवडणूक / निवडणूक विभाग / कावि -१ / २०२० , दिनांक १० जानेवारी २०२० अन्वये प्रसिद्ध 
करण्यात खालील नमूद अनुसूची -१ व अनुसूची -२ मधील नावे मी , डॉ . माणिक गुरसळ , जिल्हाधिकारी पालघर या अधिसुचनेव्दारे वगळत आहे . 

पालघर जिल्हा परिषद निवडणूक २०१ ९ -२० मध्ये निवडणुकीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या या 
कार्यालयाच्या क्रमांक सामान्य प्रशासन / जि.प.निवडणूक / निवडणूक विभाग / कावि -१ / २०२० , दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजीच्या 
अधिसूचनेतून वगळण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे . 

अनुसूची -१ 
अधिसूचनेत तालुका जिल्हा परिषद आरक्षण 

सदस्य पद रद्द 
नमूद निवडणूक 

झालेल्या सदस्यांचे 
अनुक्रमांक 

विभागाचे नाव 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 
तलासरी ५ - उधवा नागरिकांचा दवणेकर अक्षय प्रविण मु . , पो . उधवा , गावठाणपाडा , 

ता . तलासरी , जि . पालघर 

पिन ४०१६०६ . 
डहाणू 

नागरिकांचा पाटील ज्योती प्रशांत घर क्र . ११२८ , तेरपाडा , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

बंगली फाट बोर्डी , ता . डहाणू , 

जि . पालघर , पिन ४०१ ७०२ . 
डहाणू ११ - कासा 

नागरिकांचा केणी जयश्री संतोष मु . , पो . कासा , ता . डहाणू , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

जि . पालघर , पिन ४०१ ६०७ . 
१५ डहाणू १५ - सरावली 

नागरिकांचा माच्छी सुनिल दामोदर मु . , पो . आगवन मोठापाडा , 
मागास प्रवर्ग 

ता . डहाणू , जि.पालघर 

पिन ४०१ ६०२ . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


अ.क्र . 


कायमचा पत्ता 


नाव 


( 
५ 
) 


१ 


मागास प्रवर्ग 


२ 


६ 


६ - बोर्डी 


११ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


५ 


१८ 


डहाणू 


६ 


२३ 


विक्रमगड 


मागास प्रवर्ग 


७ 


२८ 


मोखाडा 


मागास प्रवर्ग 


८ 


२ ९ 


मोखाडा 


२ ९ - पोशेरा 


३१ 


वाडा 


१० 


३२ 


वाडा 


१८ - वणई नागरिकांचा चुरी सुशिल किशोर 

मु . , पो.कुडण , ता.पालघर , 
मागास प्रवर्ग 

जि.पालघर , पिन ४०१ ५०२ . 
२३ - आलोंडे नागरिकांचा सांबरे निलेश भगवान 

मु . झडपोली , पो.औदे , 
ता . विक्रमगड , जि.पालघर , 

पिन ४०१ ६०५ . 
२८ - आसे नागरिकांचा शेख हबीब अहमद मु . , पो . मोहांडा , ता . मोखाडा , 

जि.पालघर . 
नागरिकांचा चोथे राखी संतोष मु . , पो . वाशाळा , ता . मोखाडा , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

जि.पालघर . 
३१ - गारगांव नागरिकांचा शेलार रोहिणी रोहिदास मु . , पो . गारगांव , ता.वाडा , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

जि.पालघर . 
३२ - मोज नागरिकांचा ठाकरे अनुष्का अरुण मु . गांधरे , पो.कोने , ता.वाडा 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

जि.पालघर . 
३३ - मांडा 

नागरिकांचा चौधरी अक्षता राजेश मु . , पो.कंचाड , ता.वाडा , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

जि.पालघर . 
३४ - पालसई नागरिकांचा पाटील शशिकांत मु . वसुरी खु . , पो . खुपरी , 

गजानन ता . वाडा , जि . पालघर . 

. 
३५ - आबिटघर 

नागरिकांचा आकरे नरेश वामन मु . अंभई , पो . कंचाड , 
मागास प्रवर्ग 

ता . वाडा , जि . पालघर . 
४७ - सावेरे ऐंबुर नागरिकांचा पाटील विनया विकास मु.कुडे , पो.दहीसर , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

पाटीलपाडा , ता.पालघर , 

पिन ४०१ १०२ . 
४८ - नंडोरे देवखोप नागरिकांचा पाटील अनुश्री अजय मु . चहाडे , पो . मासवण , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

ता . , जि . पालघर , 
पिन ४०१ ४०५ . 


११ 


३३ 


वाडा 


३४ 


वाडा 


मागास प्रवर्ग 


१३ 


३५ 


वाडा 


१४ 


४७ 


पालघर 


१५ 


४८ 


पालघर 


, 


पालघर जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या ०८ पंचायत समितीच्या सन २०१ ९ -२० मधील निवडणुकीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या या कार्यालयाच्या क्रमांक सामान्य प्रशासन / जि.प.निवडणूक / निवडणूक विभाग / कावि -१ / २०२० , 
दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजीच्या अधिसूचनेतून वगळण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे . 

अनुसूची -२ 


अ.क्र . 


तालुका 


आरक्षण 


कायमचा पत्ता 


सदस्य पद रद्द 
झालेल्या सदस्यांचे 


अधिसूचनेत 

नमूद 
अनुक्रमांक 

( २ ) 


पंचायत समिती 

निर्वाचक 
गणाचे नाव 

( ४ ) 


नाव 


( १ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१ 


२० 


डहाणू 


२० - ओसरविरा 


राऊत स्वाती विपुल 


नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग 


२ 


२ ९ 


डहाणू 


२ ९ - सरावली 


बारी अल्पेश रमण 


मु . , पो.कासा , ता.डहाणू , 
जि . पालघर , पिन ४०१ ६०७ 

मु . , पो.कंक्राडी , वाकी , 
ता . डहाणू , जि.पालघर , 

पिन ४०१६०२ 
मु . , सरसओहळ , पो.विलकोस , 

ता . वाडा , जि.पालघर . 


३ 


६४ 


वाडा 


६४ - सापने 

बु . 


नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


ठाकरे कार्तिका 
कांतीकुमार 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


७६ 


पालघर 


५ 


७७ 


पालघर 


६ 


८३ 


पालघर 


७ 


८४ 


पालघर 


८ 


८७ 


पालघर 


मागास प्रवर्ग 


९ 


८८ 


पालघर 


७६ - नवापूर नागरिकांचा पिंपळे मनिषा भरत 

रा.गुदंवली , पो.नांदगाव 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

तोडोबा मंदिर बोईसर , 

ता . पालघर , पिन ४०१ ५०१ . 
७७ - सालवड 

नागरिकांचा राऊत तनुजा गिरीश 

मु . , पो.सालवड , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

ता . , जि.पालघर , 

पिन ४०१५०४ . 
८३ - सरावली नागरिकांचा पाटील मुकेश प्रभाकर रा.बोईसर , काटकरपाडा , 
( अवधनगर ) मागास प्रवर्ग 

निलमवाडी , शिगांव रोड , 

बोईसर , ता.पालघर , 

जि.पालघर , पिन ४०१ ५०१ . 
८४ - सरावली नागरिकांचा राऊत वैभवी विजय 

रा.अवधनगर , सरावली , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

ता . , जि.पालघर . 
८७ - मान नागरिकांचा पाटील योगेश नारायण 

रा.गुदले , पो.महागांव 
ता . पालघर , जि.पालघर , 

पिन ४०१५०१ . 
८८ - शिगांव खुताड नागरिकांचा बांदीवडेवर निधी राजन 

मु . , पो.शिगाव , बोईसर , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

खुताड , ता.पालघर , 

जि.पालघर , पिन ४०१ ५०१ . 
८ ९ - ब - हाणपुर 

नागरिकांचा पाटील कस्तुरी किरण मु.ब - हाणपुर , पो.सोमटा , 
मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

ता . , जि.पालघर , 

पिन ४०१ ४०४ . 
९ १ - कोंढाण नागरिकांचा अधिकारी महेंद्र 

मु . नागझरी , पो.निहे 
रत्नाकर . 

ता . , जि.पालघर , 

पिन ४०१ ५०४ . 
१०६ - नवघर घाटीम नागरिकांचा तरे सुरेश ठक्या 

मु . , माकणे , पो.उंबरपाडा , 
मागास प्रवर्ग 

ता . , जि . पालघर , 

पिन ४०११०२ . 
१०७ - भाताणे नागरिकांचा आनंद बुधाजी पाटील मु . , पो.भालीवली , पो.खानिवडे , 

ता.वसई , जि.पालघर . 
१० ९ - तिल्हेर नागरिकांचा अनुजा अजय पाटील , मु . , पो . पारोळ , ता . वसई , 

जि.पालघर . 


१० 


८ ९ 


पालघर 


११ 


९ १ 


पालघर 


मागास प्रवर्ग 


१२ 


१०६ 


पालघर 


१३ 


१०७ 


वसई 


मागास प्रवर्ग 


१३ 


१० ९ 


वसई 


मागास प्रवर्ग 


पालघर , 


डॉ . माणिक गुरसळ , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


दिनांक ९ मार्च २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १४५२ / २०२१ . – श्री . आर . जी . मलशेटटी , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ८ मार्च २०२१ ते 
दिनांक १२ मार्च २०२१ अशी एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ७ मार्च २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक १३ मार्च 
२०२१ व १४ मार्च २०२१ रोजीच्या दुसऱ्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक ६ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक १५ 
मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . जी . मलशेटटी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . मलशेटटी , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . आर . जी . मलशेटटी , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक ६ मार्च २०२१ रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक १० मार्च २०२१ रोजीच्या का.वेळेपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए . 
जोगळेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक १० मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं पासून ते दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजीच्या का वे.पू.पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा तसेच श्री . ए . ए . 
जोगळेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांचे न्यायालयाचा Special Jurisdiction करिता व मोक्का केसेसच्या कार्यभारासह 
श्री . आर . जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , पनवेल , जिल्हा रायगड यांजकडे राहील . 

तसेच दिनांक १० मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक १५ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा तसेच 
श्री . ए . ए . जोगळेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांचे न्यायालयाचा Ordinary Jurisdiction and Admn . Work 
कार्यभारासह श्री . जे . जे . मोहीते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक ५ मार्च २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १४ ९ ८ / २०२१.- श्री . के . के . घुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ८ मार्च २०२१ ते दिनांक 
१० मार्च २०२१ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ११ मार्च २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून व दिनांक ७ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . 
पासून ते दिनांक १२ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . के . के . घुले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के . के . घुले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . के . के . घुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए . पांडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक ८ मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १४ ९ ७ / २०२१ . – श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण , यांची दिनांक ८ मार्च २०२१ रोजीची एक 
दिवसाची अर्जित रजा रद्द करुन दिनांक ९ मार्च २०२१ ते १२ मार्च २०२१ अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १३ मार्च २०२१ व 
१४ मार्च २०२१ रोजीच्या दुसऱ्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक ८ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक १५ मार्च २०२१ 
रोजीच्या का . वे . पू . 

पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एफ . एफ . ईराणी , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . बी . पोळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक ८ मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १४ ९९ / २०२१.- श्रीमती एस . एस . पानसरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर , पनवेल यांची दिनांक ८ मार्च २०२१ ते 
१० मार्च २०२१ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ७ मार्च २०२१ व पुढील दिनांक ११ मार्च २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक ६ 
मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक १२ मार्च २०२१ रोजीच्या का . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . एस . पानसरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पानसरे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 


असत्या . 


श्रीमती एस . एस . पानसरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 


दिनांक ६ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक ७ मार्च २०२१ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा रिमांडचा कार्यभार श्री . के . के . घुले , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


दिनांक ७ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक १२ मार्च २०२१ रोजीच्या का . पू . पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए . 
पांडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


उपरोक्त न्यायीक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ८ मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / १३५२ / सन २०२१ .-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


: 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


श्री . जी . एम . साधले , 
दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग 


१८६ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक ४ मार्च २०२१ 
ते दिनांक ६ मार्च 
२०२१ तीन दिवस 


श्रीमती एम . आर . पाटकर , 
दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी 


रजा . 


दिनांक ७ मार्च २०२१ 
ची सुट्टी 
दिनांक ३ मार्च २०२१ 
चे कार्या . 
वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ८ मार्च २०२१ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अर्जित रजा . 


१ , लांजा . 


वर्ग १ , राजापूर . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणन काम करीत राहीले असते . 

संबधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ मार्च २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


रत्नागिरी . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७२३ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अंकूर अपार्टमेंट को - ऑ . हौसिंग सोसायटी लि . , गट 
नं . १७४ , हिस्सा नं . ४ , प्लॉट नं . ४ , ५ , ६ , सफाळे उंबरपाडा , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक - पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी / ( टि.सी ) / ११५२ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक -२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७५० / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , पॅरागॉन पॅलेस बी -२ , सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित . , सर्व्हे नं . ११४ / अ / ६ , कचेरी रोड , पालघर , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक - पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी / ( टि.सी ) / ११५४ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक -२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १ मार्च २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७२४ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , राजयोग एलेंझा प्रिमायसेस को - ऑ . सोसायटी लि . , 
सर्वे नं . १४३/३ , ३४ / ३ / बी / २ , ३४ / ३ / बी / १ , महाराष्ट्र बेकरीजवळ , 
माहिम - मनोर रोड , पालघर , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /जी.एन.एल ./ ( ओ ) / २२ ९ / २०२०-२०२१ / 
सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक -२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७५१ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , क्वीन्स विला को - ऑ . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्वे 
नं . १५ ( जुना सर्व्हे नं . ७३ , ७७ , ७८ ) , मौदे बेटेगाव , ता . 
जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक - पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ 
( टि.ओ . ) / १५ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक -२४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था करण्यात 
आले आहे . 


११ 


" 


पालघर , 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १ मार्च २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


